गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांच्या बदली, पदस्थापना याबाबत 
शिफारस करण्यास नागरी सेवा मंडळाची 
स्थापना करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:दिव्यांग-२०२४/प्र. क्र. १२/दि. क. ०४, 
तिसरा मजला, अ-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरिमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०२१ 
दिनांक:- ०५ जून, २०२४. 


वाचा:- शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्र. दिव्यांग - २०२४ / प्र. क्र. १२/दि. क. ४, 
दिनांक १४ मार्च, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
वाचा येथील दिनांक १४.३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या नागरी सेवा 
मंडळात आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचा सदस्य म्हणून PATA करण्यात येत आहे. 


२. इतर अटीव शर्ती दिनांक १४.३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राहतील. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०५१२५७०५५५३५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ADHIKRAO BAPU BUDHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PERSONS WITH 
DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
42 


fc989 167 fcd7f4487809755a2a08c37958a70b' dd 


13१७७ , postalCode=400032, $51॥०॥1135॥1 
ialN 6DD8309934E3A186F9E32AB2ED268A322FA2805ECB 
D838D076066AA8F4668BC0, cn=ADHIKRAO BAPU BUDHE 
९: 2024.06.05 13:10:04 +05' 


(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, दिव्यांग कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग /कार्यासन-१२ 
सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, Fars, Fag 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
सर्व कार्यासने, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती दि.क.४ 


